दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण 
गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० 
ग्रेड पे रु.६६००) सुधारित (वेतन श्रेणी एस-२३ 
रु.६७७००-२०८७०० या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२० ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, Rae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/४१/प्र.क्र.१०/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - १५ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्रआदुवि-२०(आ)/२९२०/स.सा.गट-अ (वो/ 
जे.सू./ सीआर-३/२०/२४६, दि.१८/१/२०२०. 
३) शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२६ फेब्रुवारी,२०२० चे परिपत्रक. 
४) आयुक्त, दुग्ध विकास कार्यालयाचे पत्र क्र. आदुवि-२०(ओ/२९२०/ ससा. गट-ऑ(वो/ 
जे.सू./सीआर-३/२०/१५९७, दि.९ जुले,२०२०. 


परिपत्रक :- 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००- 
३९१०० ग्रेड पे रु.६६००) सुधारित (वेतन श्रेणी एस-२३ रु.६७७००-२०८७००) या संवर्गातील अधिका- 
यांची दि.१/१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती अंतरिम ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन H.3 च्या 
शासन परिपत्रकान्वये दि.२६/२/२०२० रोजी प्रसारित करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने 
आक्षेप/सूचना प्राप्त झालेल्या नसल्याचे आयुकत कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.४, दि.९/७/२०२० च्या 
पत्रान्वये कळविले आहे. 


२. पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. 
२७९७/२०१५ वर दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील निर्णय प्रलंबित असून, पदोन्नती 
देण्यासंदर्भात मागदर्शनपर सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९.१२.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये 
प्रसारित केल्या आहेत. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात 
यावीत असे नमूद केले आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४१/प्र.क्र.१०/पदुम-६. 


३. यास्तव, दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी 
रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.६६००) सुधारित (वेतन श्रेणी एस-२३ रु.६७७००-२०८७००) या 
संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतरिम ज्येष्ठता सूची 
शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या Re याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ तसेच संलग्न व इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरुध्द 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतिम 
ज्येष्ठता सूची निर्गमित करण्यात येईल 

दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७//५/.॥ीचीचा990॥9.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२००९१५१५४३५२४२०१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhal 
F k h DN: c=IN, ०-५ nt Of Maharashti i id ADF 
Uu a m n a 7) Depart ‘alCode=400032, st=Maharashti 
25. if2620df1403d350238025 19a4fbdcfcd894791 eba4 
1c2aef2b4c4b975, 
ialNumbe b57fee59f0e7 101b822a49c72629c2 1 bf9b4dcObde1 
n ha e 36817ee19b6b347e77f4, ‘Sudam Eknath Andhal 
Date: 2020.09.15 15:48:32 +05'30' 
(सु.ए.आंधळे) 
.ए. 
अंतरीम ज्येष्ठतासूची अवर 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 
3) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, 
मुंबई- १८ 
सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४१/प्र.क्र.१०/पदुम-६. 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.६६०० सुधारीत 
वेतनश्रेणी एस-२३ रु.६७७००-२०८७००) संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम 


ज्येष्ठतासूची 
अ. | ज्ये. | अधिकाऱ्यांचे नांव प्रवर्ग जन्म नियुक्ती |। नियुक्तीचा ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र. क्र. (नियुक्‍ती दिनांक दिनांक = | मार्ग[सरळ दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग सेवेने/ ज्येष्ठतेचा 
बदलला मर्यादित विभागीय मानीव 
असल्यास परिक्षेद्वारे नियुक्‍त दिनांक 
त्याचा जन्म उमेदवाराचा गुणवत्ता 
दिनांक) क्र. व परिक्षेचे वर्ष) 
१ | २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१ |१ | श्री.ए.आर.जाधव | वि.जा. (ओ १.६.१९५८ ९.०९.२०११ । पदोन्नती ९.०९.२०११ | ३१.०५.२०१६ । आय.डी.डी. लोकसेवा 
(डी.टी.) बी.ए. आयोगाच्या 
जीडीसी अँन्ड ए | मान्यतेच्या 
अधीन राहून 
उपायुक्‍त 
संवर्गात तदर्थ 
स्वरुपात 
दि.२३.३.२०१६ 
पासून पदोन्नती- 
-सेवानिवृत्त. 
2 |२ | aad. मोहोड | इ.मा.व. 09.09.9808 | 019.99.209§ | पदोन्नती 04.99.2098 | 30.08.2032 | बी.टेक (डी.टी) | दि.२९.१०.२०१६ 
च्या आदेशान्वये 
म.लो.आ. 
मान्यतेच्या 
अधिन राहून गट 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४१/प्र.क्र.१०/पदुम-६. 


(31) वरीष्ठ 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील 
पदावर नियमित 
पदोन्नती 


श्री.एच.जी.गडवे 


अ.जाती 


२०.०९.१९७६ 


०५.११.२०१६ 


पदोन्नती 


०५.११.२०१६ 


३०.०९.२०२३४ 


बी.टेक Sd) 


दि.२९.१०.२०१६ 
च्या आदेशान्वये 
म.लो.आ. 
मान्यतेच्या 
अधिन राहून गट 
(31) वरीष्ठ 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील 
पदावर नियमित 
पदोन्नती 


श्री. एन.व्ही. 
राठोड 


वि.जा. (अ) 


०१.०६.१९७६ 


०७.११.२०१६ 


पदोन्नती 


०७.११.२०१६ 


39.04.2038 


बी.एस.सी (अँग्री.) 


दि.२९.१०.२०१६ 
च्या आदेशान्वये 
म.लो.आ. 
मान्यतेच्या 
अधिन राहून गट 
(ओ) वरीष्ठ 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील 
पदावर नियमित 
पदोन्नती 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४१/प्र.क्र.१०/पदुम-६. 


५ 


श्री.जी.के.तावडे 


खुला 


१४.०६.१९७६ 


०५.०७.२०१८ 


पदोन्नती 


०५.०७.२०१८ 


३०.०६.२०३४ 


बी.टेक (डी.टी.) 


दि.३०.६.२०१८ 
च्या आदेशान्वये 
म.लो.आ. च्या 
मान्यतेच्या 

अधिन राहून 
गट-अ वरिष्ठ 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील 

पदावर पदोन्नती 


श्री.एस.आर. 
शिपूरकर 


खुला 


२२.११.१९७५ 


०९.०७.२०१८ 


पदोन्नती 


०९.०७.२०१८ 


30.99.2033 


एम.एस.सी 
(अँग्री.) 


वरील प्रमाणे 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


